“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून मिळणा-या 
कर्जावरील१२टक्के व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”- श्री. व्यंकटेश शोतकरी 
विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६. 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१७/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (4), 
दि.२८.०३.२०१८. 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.9७६/टेक्स-१ (आ), 
दि.१६.०३.२०१९. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (आ), 
दि.०७.०८.२०१९. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (अ), 
दि.०९.०९.२०१९. 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (आ), 
दि.२५.०२.२०२०. 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (3), 
दि.०४.१२.२०२०. 
९) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (आ), 
दि.२५.०२.२०२०. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (अ) 


१०) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (अ), 
दि.२०.०९.२०२०. 

११) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (अ), 

दि.१९.०१.२०२२. 

१२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (3), 

दि.०४.०२.२०२२. 

१३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि-३३१८/प्र.क्र.9६/टेक्स-१ (अ), 
दि.३१.०३.२०२२. 

१४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (अ), 
दि.१३.०६.२०२२. 

१५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

१६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. (98.9) कार्या.६(१)/सूतगि/२७६५/२०२२, 
दि.१९.०५.२०२२, (१४.२) कार्या.६(१)/सूतगि/रु.३०००/- प्रती चाती प्रस्ताव/२७८६/२०२२, 
दि.१७.११.२०२२, (१४.३) कार्या.६(१)/सूतगि/खुलासा/ ६८४१/२०२२, दि.१५.१२.२०२२, 
(१४.४) कार्या.६(१) सूतगि. रु.३०००/- प्रती चाती प्रस्ताव/७९/२०२२, दिनांक ४.१.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून/रा.स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास 
परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन 
भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची 
परतफेड केली आहे, अशाच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. 

सदर झासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस खालीलप्रमाणे एकूण रु.१,३४,६३,०६३/- 
इतके व्याज यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र कालावधी दिनांक शासन निर्णय दिनांक वितरीत केलेल्या 
व्याजाची रक्‍कम रुपये 
ka १६.०९.२०१७ ते दि.३१.०३.२०१८ २८.०३.२०१८ २५,४८,४५६ 
2 ०१.०४.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ १६.०३.२०१९ ३२,७८,०६६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (आ) 


३ (09 09.2098 ते दि.३१.०३.२०१९ 09.02.2098 ९,२३१,४१६ 
४ ।0१.०४.२०१९ ते दि.३०.०६.२०१९ ०९.०९.२०१९ ९,४१,७६५ 
५ _०१.०७.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ २५.०२.२०२० ९,०५,५४२३ 
६ ।0१.१०.२०१९ ते दि.३०.०६.२०२० ०४.१२.२०२० २१,४८,२९१ 
७ ।0१.०७.२०२० ते दि.३०.०९.२०२० २५.०२.२०२१ ६,७२,३९५ 
८ ।०१.१०.२०२०ते दि.३१.०३.२०२१ २०.०९.२०२१ ९,४१,१८२ 
९ ।0१.०४.२०२१ ते दि.३०.०६.२०२१ १९.०१.२०२२ ४,५०,९८४ 
fr 049.019.2029 ते दि.३०.०९.२०२१ ०४.०२.२०२२ ४,१२३,७९८ 
aN 09.90.2024 ते दि.३१.१२.२०२१ १३.०६.२०२२ २,३१,१६७ 

एकूण १,३४,६३,०६३ 


सदर झासन निर्णयास अनुसरुन श्री. व्यंकटेश शहोतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, 
कोल्हापूर या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या रु.३९३.४८ लक्ष कर्जावरील 
दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.०३.२०२२ पर्यंतचे रु.२,३२,५६६/- व दिनांक ०१.०४.२०२२ ते 
३०.०६.२०२२ पर्यंतचे रुपये २,३५,१५०/- व दिनांक १.०७.२०२२ ते २०९.२०२२ पर्यंतचे रुपये 
१,६२,७९६/- असे एकूण रुपये ६,३०,५१२/- ( रुपये सहा लाख तीस हजार पाचशे बारा फक्त) 
इतके व्याज कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, कोल्हापूर या बँकेस प्रदान करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या श्री.व्यंकटेश शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या, 
इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या 
बँकेला स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या एकूण व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा 
करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (31) 


सूतगिरणीचे । चात्यांची बिनव्याजी चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
नाव संख्या | कर्ज घेतले | प्रमाणात कोणत्या | व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम 
होते काय? | वित्तीय संस्थेकडून | व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 
असल्यास / OX. वि. नि. त्याचा तपशील 
त्याची कडून किती कर्ज 
परतफेड घेतले आहे? व 
केली आहे व्याजाचा दर 
का? 
fe] Q 3 Fe षु & 
Shri. १३११६ होय. रु.३९३.४८ लक्ष. | रु.२,३२,५६६/- Kolhapur Dist. 
Vyankatesh रु.४०.११६ | कोल्हापूर जिल्हा 
न ee संतती. (दि.०१.०१.२०२२ Central 
Shetkari लक्ष मध्यवर्ती सहकारी ते 
Vinkari इतकी संपूर्ण बँक लि., Cooperative 
Rete कोल्हापूर दि.३१.०३.२०२२) 
Sahakari रक्‍कम ल्हापूर. व 
es परतफेड व Bank Ltd., 
Sootgirni परतफेड रु. २,३५,१५०/ 
° 9 > ०/- 
Maryadit, केली आहे. | व्याज दर - 93% र Kolhapur. 
Ichalkaranji, ( दि.०१.०४.२०२२ 
Branch - Yelgud. 
Dist. ते 
Kolhapur. दि.३१.०६ .२०२२) Account no.. 
q 0% G0 400044000 
रु. १,६२,७९६/- 
(दि.०१.०७.२०२२ १८ 
ते 
IFSC Code - 
दि.०२.०९.२०२२) 
IBKLo¥g3KDC 
एकूण रुपये सहा लाख तीस हजार पाचशी बारा फक्त रु. ६,३०,५१२/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रहा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ 2449 या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२०७.३२ लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित 
स्वरूपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे 
- लागू नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (आ) 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 

वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 

येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 

सादर करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 

घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 

प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत MUTA 
व्याज, २००- देशांतर्गत FAL RUA व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 
व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” 
भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. आयुक्त, TEI, नागपूर यांनी श्री.व्यंकटेश शेतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी 
मर्या, इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील 
यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.६,३०,५१२/- ( रुपये सहा लाख तीस 
हजार पाचशे बारा फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन 
उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ H.Y मधील व्याजाची एकूण रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये 
नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच, श्री.स.दि.खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व gale विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (आ) 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
& सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१२०१२३३४०६१०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
व ४१७0000000 री 
GOLE : 


a, 
FB4ABODCFFE! 164 
URYAKANT G GOLE 


(सुर्यकांत गोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, कोल्हापूर. 

१२) कार्यकारी संचालक, श्री.व्यंकटेश होतकरी विणकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., इचलकरंजी, 
जि. कोल्हापूर. 

93) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती - टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


